कृषि सह संचालक संवर्गातील 
अधिका-यांच्या बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १११७/प्र.क्र. ३७४ (भाग-२) /१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २५ जुले, २०१८. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (4) तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने या विभागातील कृषि सह संचालक ( वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन - ७६००) संवर्गातील अधिका-यांना 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 
ie: श्री. भताने रमेश सोपानराव, विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक 
विभागीय कृषि सह संचालक, लातूर (श्री. झेंडे यांच्या बदलीने) 
श्री. झेंडे दिलीप मारूती, विभागीय कृषि सह संचालक, पुणे 
भर विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक (Raa पदी) 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार त्या कार्यालयातील अधिक्षक कृषि अधिका-याकडे सोपवुन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे वतसा अहवाल आयुक्त (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६११२९२६३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sugriv Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapat 


DN: c=II ‘Go! ( Of Maharasht 
‘Agriculture And ADF Departr t, 


TE postalCode=400032, st=Maharashtr 
Sa m b h aj | 2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaede 
112e908c0e9a7e572d4190f9709a817F51 
Sugriv Sambhaji Dhapat 


Dhapate Date 2018072611 ळी 
(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


Cc za A  -0 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १११७/प्र.क्र.३७४ (भाग-२) /१५अओ 


५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. अ.मु.स (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

९. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१०. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
११. सर्व सह सचिव/उप सचिव ( कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१३. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१४. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१६. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१७. निवड नस्ती /१५अओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


